महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेले 
वयोवृध्द खेळाडू तसेच किताब प्राप्त 
कुस्तीगीरांना देण्यात येणाऱ्या मानधन 
मंजूरीकरिता निवड समिती. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक राक्रीधो- ३१२४ /प्र.क्र. ५८/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २४ जून, २०२४. 


वाचा 
१. समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग, शासन निर्णय क्र. सेनिवे- 
१०९१/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-१, दि.१० जून, १९९३, 
२. समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग, शासन निर्णय क्र. राक्रीधो- 
१०९७/प्र.क्र.४०३/क्रीयुसे-१, दि. ०५ फेब्रुवारी, १९९८ 
प्रस्तावना 


राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द खेळाडूंना मानधन 
देण्याची योजना प्रथमतः उपरोक्‍त दिनांक १० जून, १९९३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात 
आली आहे. त्यानंतर दिनांक ५ फेब्रुवारी, १२९८ च्या शासन निर्णयान्वये खेळाडूंना मानधन मंजूरीची 
शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीत बदल करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यातील ज्या खेळाडूंनी राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी करून 
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या खेळाडूंना वृध्दपकाळात सन्मानाने जीवन जगता यावे याकरिता खेळाडूंना 
मानधन मंजूरीची शिफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


।१. | आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे अध्यक्ष 

२. | महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेचे शासनाने नाम निर्दीष्ट केलेले अशासकीय सदस्य 
तीन सदस्य 
सह संचालक, क्रोडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे सदस्य 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे सदस्य सचिव 


२. संदर्भ क्र. (१ व (२) शासन निर्णयातील राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय 
कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द खेळाडूंना मानधन देण्याची नियमावली कायम राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो- ३१२४ /प्र.क्र. ५८/क्रीयुसे -२ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२४११५५१०१२२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DNYANESHWAR 
ASARAJ| AVHAD 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. उपमुख्यमंत्री, ( गृह) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. उपमुख्यमंत्री, ( वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
५. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
६. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
७. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
१०. अ.मु.स (क्रीडा विभाग), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१७. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१८. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९. वित्त विभाग व्यय ५-/अर्थ -८ , नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
२०. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


— 


Cc WwW A OO 
=| 


| 


ऱ्य 


पृष्ठ २ पैकी २ 


